१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत अर्भक मृत्यूदर कमी 
करण्यासाठी प्राप्त अनुदानातून धडगांव व 
अक्कलकुवा येथे तालुका लस वितरण 
करण्यास Refrigerated Vaccine Van ०१ 
नग खरेदी करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-७, 
दिनांक १३.०२.२०२२. 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत अर्भक मृत्यूदर कमी 


करण्यासाठी प्राप्त अनुदानातून धडगांव व अक्कलकुवा येथे तालुका लस वितरण करण्यास 


Refrigerated Vaccine Van ०१ नग खरेदी करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


आहे. 


सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्ती क्र.१ मध्ये “सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍यकता 


/ मागणी याची ]ाहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी 


निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रक्रिया खरेदी कक्ष, संचाळक, आरोग्य सेवा कुटूंब 


कल्याण, माताबाल संगोपन व शाळेय आरोग्य पुणे संचाळनालयु यांच्या स्तरावर करण्यात यावी” 
या ऐवजी 


“सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 


यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी विहित ई-निविदा प्रक्रिया/5॥/॥ Portal वर खरेदी 


प्रक्रिया राबवावी. सदर खरेदी प्रक्रिया उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या स्तरावर 


करण्यात यावी” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१९५४४७६७१७ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f11 


ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 
6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D. 


LAXMANRAO isco 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
(१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण व शालेय आरोग्य, पुणे. 
(३) संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 
(४) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 
(4) 
(६) 
(७) 
(¢) 


4) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), पुणे. 
६) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१/लेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 
७) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
८) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार. 
(९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नंदूरबार. 
(१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार/ पुणे. 
(११) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


